कोविड निर्बंधाच्या काळात श्रमिक 
कामगारांची भोजन, आरोग्य व 
रेल्वेने त्यांच्या मुळ राज्यात 
पाठविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची 
रक्‍कम पी.एम. केअर फंडातून 
उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र. १९०/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३ मार्च, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय :-क्रमांक आव्यप्र-२०२०/प्रक्र.(११०/२०२०)/आव्यप्र -2, दि. २१ मे,२०२०. 


प्रस्तावना:- 


कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी पी. एम. केअर फंडमधून 
राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्वतंत्र बँक खाते 
उघडण्यात आले असून त्यामध्ये सदर निधी जमा केलेला आहे. हा निधी श्रमिक कामगारांच्या सोयीसुविधांवर 
करण्यासाठी वापरण्याबाबत सूचना प्राप्त आहेत. राज्य शासनाने परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या राहण्याची, 
भोजनाची आरोग्याची सोय करण्यासाठी तात्पुरते निवारा केंद्र उभारले होते. तसेच त्यांना त्यांच्या मुळ राज्यात परत 
जाण्यासाठी श्रमिक रेल्वे व राज्य परिवहन मंडळाच्या एस.टी. बसेसची सोय करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्याने 
निधी उपलब्ध करून दिला. वरील बाबींवर झालेल्या खर्च पी.एम. केअर फंडातून देय केला असून त्यावर झालेल्या 
खर्चाची बाब विहित प्रपत्रात सादर करण्याबाबत अनिवार्य केले आहे. जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी प्रपत्रात माहिती 
सादर केल्याने त्यावरील खर्च पी.एम. केअर फंडातून उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


कोविड-१९, विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने राज्यात घोषित करण्यात आलेल्या निर्बंधाच्या वेळी परराज्यातील 
मजूरांना दि. ०५ मार्च, २०२० पासून विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार निवास, भोजन, 
आरोग्य सुविधा तसेच त्यांच्या मूळ राज्यात जाण्यासाठी येणारा खर्च यासारख्या सुविधांवर जिल्हाधिकारी, पालघर 
यांनी केलेला खर्च रू. ६,८६,४४,६४७/- (सहा कोटी शहाऐंशी लक्ष चव्वेचाळीस हजार सहाशे सत्तेचाळीस मात्र) हा 
निधी पी.एम. केअर फंडातून उपलब्ध करून देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


ols. C:\Users\Ramvs Sharma \Desktop\ Office २०२२१ नोट २०२२.0०८५ 


सदर रक्‍कम खालील बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. 
बॅक भारतीय स्टेट बँक 
|: लेक... ३४२२४२५०८८५ 
ee, of प पर्वसाधारण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर. 
पत्ता Me TS ete ६० “- | माहिम रोड, पालघर 


IFSC Code SBINO0000444 


पी.एम. केअर फंडातून (PM Care Fund) उपलब्ध करण्यात आलेला निधी शासनाच्या प्रचलित नियम व 


कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा.झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सदर करावे . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०३०७१७२४०८१६१९ असा आहे. 


चि 


डी 
कक्ष अधिकारो, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 
१) मा. मुख्यमंत्रीयांचे प्रधान सचिव ,मंत्रालय, मुंबई . 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 
२) मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
४) मा.राज्य मंत्री (मदत व पुनर्वसन ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
५) वित्तीय सल्लागार व सह सचिव ,मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
६) जिल्हाधिकारी, पालघर. 
७) Fras नस्ती/आव्यप्र-१. 


१०८. C:\Users\Ramvr Sharma \Deshtop\Ottice 2023\ "Te २०२२.0०८०५ 


